महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व 
प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी उपसल्लागार (व) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६२)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २० नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जेष्ठतासूची./२०२०/प्र.क्र.२९, दिनांक ०६.१०.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (तां) (व) वेतनश्रेणी- एस-२४: ७११००-२११९०० या संवर्गातील व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण/शिक्षणार्थी 
उपसल्लागार (व) अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये 
दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते दिनांक 
२७/११/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या अभिवेदनांची 
संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह शासनास सादर करावा. 
३. सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२०११२०१७२२५५१२०३ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Baban Sheshrao Mandwe 
DN: CN = Baban Sheshrao Mandwe, C = IN, S = 
Baban Sheshrao 


Maharashtra, O = Government Of Maharashtra, OU = 


Mandwe se Tn tei lll 
(ब.]ो.मांडवे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचालकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ " 
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ वेतनस्तर एस-२४:७११००-२११९०० या संवर्गातील उपसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण / शिक्षणार्थी उपसल्लागार 
(व.) या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक 09.09.2098 रोजीची हंगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अ. | जेष्टता | अधिका- प्रवर्ग जन्मतारीख | नियुक्‍ती $ (नियुक्तीचा मार्ग) ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अर्हता 8 अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्रमांक | यांचे नांव | ४ (नियुक्ती नंतर दिनांक सरळसेवेने/ मर्यादीत दिनांक/ दिनांक 
प्रवर्ग बदलला विभागीय परीक्षेव्दारे ज्येष्ठतेचा 
असल्यास त्यांचा नियुक्‍त उमेदवारांचा । मानीव दिनांक 
दिनांक ) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
१ २ ३ ४ 4 ६ ७ ८ ९ १० ११ 
(निरंक) 


*(टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 

# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी 
ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 

$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 

७ आव्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


